सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
या संवर्गात सरळसेवेने नियुक्ती झालेल्या 
अधिका-यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. परिवि-२०२३/प्र.क्र.२८/काम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२३. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.८४/कामगार-८, दि.१७.०१.२०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६. 
३) कामगार आयुक्त, मुंबई यांचे पत्र क्र. आस्था/११-२०२२/परि.काला./सकाअ/ 
कार्या-२/ १३, दि.०४.०१.२०२३ 


शासन आदेशा:- 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णयांन्वये सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) या पदावर दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 
खालील तक्त्यातील नमूद अधिका-यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासाठी 
आव्यक बाबी समाधानकारकरित्या पुर्ण केलेल्या असून खाली नमूद तक्त्यामधील रकाना ५ मध्ये 
दर्शविलेल्या दिनांकास त्यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करण्यात येऊन त्यांची सेवा नियमितपणे 
पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदावर रुजु । परिविक्षाधीन कालावधी | परिविक्षा कालावधी 
झाल्याचा दिनांक | पुढे ढकलण्याचे कारण | पूर्ण केल्याचा 
दिनांक 
हि २ ३ ee 4 
| 9 | श्री. गौरवकुमार र. नालिदे | १७.०१.२०१९ | 22 दिवस रजा दि. ७.०२.२०२१ 
२ | श्री. अमोल मा. जाधव २८.०१.२०१९ । एकूण १० दिवस अजित | दि.०६.०२.२०२१ 
र्‌जा 
३ | श्री. गुणवंत रा. पंधरे २२.०१.२०१९ । निरंक दि.२१.०१.२०२१ 
४ श्री. राहुलरा. काळे २२.०१.२०१९ | एकूण २२ दिवस अजित | दि.१२.०२.२०२१ 
र्‌जा 
५. श्रीमती मधुरा ज. सुर्यवंशी  । दि.०७.०२.२०१९ | एकूण ९ दिवस अजित | दि.१५.०२.२०२१ 
र्‌जा 
६. | श्री. सचिन ध. कोल्हाळ दि.१७.०१.२०१९ | एकूण १२ दिवस अजित | दि.२८.०१.२०२१ 
र्‌जा 
रः महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ अपवाद १ (Y (एक) मधील 


तरतूदीनुसार त्यांच्या पुढील वेतनवाढी त्यांना देय होतील. 


शासन आदेडा HATH: परिवि-२०२३/प्र.क्र.२८/काम-८ 


३. हे आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०११५२१०८३५१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SHRIRAM DHONDUJI GAWAI 


पृ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d77e1f8ad251b836ba0755598f2479c4b525ecSe7 1fb111 
8a0ff819fb7bb5672, postalc hi 


de=400032, 
D H O N D UJ | GAWAI serial INumber=9574A78195A51E1038C53592DC192140AC2C4D4 
C6EEDCCC93200D9E7F24C2D73, cn=SHRIRAM DHONDUJI GAWAI 
D 


2023.03.01 15:25:16 +05'30' 


(श्रीराम गवई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
संबंधित सरकारी कामगार अधिकारी (व्दारा कामगार आयुक्त, मुंबई.) 


प्रत, 
१ 


मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू) मुंबई-४०० ०५१. 
कामगार उप आयुक्‍त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू.) मुंबई-५१ 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८) निवडनस्ती (कामगार-८). 


AD 


3 


ee 


o~ 


4 


£33) 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


